श्री. पंडीतराव रामराव राठोड, निरीक्षण 
अधिकारी (निलंबित), भूम, जि. उस्मानाबाद 
यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना शासन 
सेवेत पुनःस्थापना करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः निलंब-३३२२/प्र.क्र.९८/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार) मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- शासन आदेशा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक: निलंब-३३२२/ 
प्र.क्र.९८/ना.पु.१५, दि.०६.०६.२०२२. 


शासन आदेठा:- 


ज्याअर्थी, श्री. पंडीतराव रामराव राठोड, निरीक्षण अधिकारी, भूम, जिल्हा उस्मानाबाद यांनी 
५,०००/- रूपये लाच रक्कम पंचांसमक्ष तहसील कार्यालय, भूम मधील त्यांचे दालनात स्वीकारल्याने 
त्यांना लाचलुचपत विभागाकडून रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानुसार त्यांचेविरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध 
अधिनियम, १९८८ कलम ७ अन्वये गुन्हा नोंद प्रकरण, गु.र. नं. क्र 48/2022 अनुषंगाने त्यांना दि. 
०७.०३.२०२२ रोजी अटक करण्यात आली व ते दि.११.०३.२०२२ पर्यंत अटकेत होते. त्यामुळे त्यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या पोटकलम (१) (क) व २ (ओ) 
मधील तरतुदीनुसार शासन seat दि.०६.०६.२०२२ अन्वये पुर्वलक्षी प्रभावाने अटक केल्याच्या 
दिनांकापासून (दि.०७.०३.२०२२ पासून) मानीव निलंबित करण्यात आले आहे. 


२. त्याअर्थी, राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४(५) 
(क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन या आदेशाद्वारे श्री. पंडीतराव रामराव 
राठोड, निरीक्षण अधिकारी यांचे निलंबन रद्द करुन त्यांना निरीक्षण अधिकारी, तहसील कार्यालय, 
धर्माबाद, जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर पुनःस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः निलंब-३३२२/प्र.क्र.९८/ना.पु.१५ 


३. उप आयुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर आदेशाची तात्काळ 
अंमलबजावणी करुन श्री. पंडीतराव रामराव राठोड, निरीक्षण अधिकारी यांना तात्काळ रुजू करुन 
घेऊन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११५१८५४०६१८०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2022.11.16 11:09:44 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. श्री. पंडीतराव रामराव राठोड, निरीक्षण अधिकारी, भूम, जि. उस्मानाबाद. 
(उप आयुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्यामार्फत ) 


प्रत, 


१. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद/नांदेड. 

२. उप आयुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

३. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद/नांदेड. 

४. मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

५. सचिव, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. यांचे स्वीय सहायक. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), मुंबई/नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/नांदेड. 
८ 
8 


. कक्ष अधिकारी (नापु-१३), अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. 
. निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


